जयमल्हार शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर, 
संचालित कै. प्रयागबाई पाटील कनिष्ट 
महाविद्यालय, जि. लातूर या शाळेचे, 
अंबाजोगाई रोड, जि.लातूर येथील 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३३१९/प्र.क्र.४५७/१९ /एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, 2023 


वाचा : 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे जा.क्र. शिछसळा/कमवि-४/२०१८- 
१९/१२६८७/८८., दि.१६.११.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

जयमल्हार शिक्षण प्रसारक मंडळ, हासेगांव (वाडी), लातूर संचालित कै.प्रयागबाई पाटील कनिष्ट 
महाविद्यालय, नवीन रेणापूर नाका, Pode या विना अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयाचे (इ ११वी ते 
१२ वी, सर्व शाखा), अंबाजोगाई रोड, लातूर, जि. लातूर येथील स्थलांतरास कार्योत्तर मान्यता देण्याचा 
संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाळेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे अपुऱ्या इमारतीतुन स्वयंपूर्ण 
इमारतीमध्ये स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी केलेल्या स्थलांतरास 
खालील अटी व शर्तीवर कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल 
केली जाणार नाही. तसेच इच्छुक विद्यार्थ्याना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) सदर कनिष्ठ महाविद्याळय मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होते, त्याच तत्वावर 
स्थलांतरीत ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(3) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३३१९/प्र.क्र.४५७/१९ /एसएम-१ 


(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व area बदल होणार 
नाहीत. 
(५) भविष्यात शासन मान्यतेशिवाय कनिष्ठ महाविद्यालयाचे स्थलांतर करण्यात येणार नाही, याबाबत 
संस्थेने दक्षता घ्यावी. 
(६) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२५१६५४०४५७२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
PRAVIN RAJARAM 2s 

2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4fafce865e 

da3495969f77d97c89a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=DC78036626EC580D66C0AC502D43AF5F670B5B 
M U N D H F A13F51213AD071ACD53714A284, cn=PRAVIN RAJARAM 

MUNDHE 

Date: 2023.10.26 12:15:42 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), जिल्हा परिषद, लातूर 
अध्यक्ष/ सचिव, जयमल्हार शिक्षण प्रसारक मंडळ, हासेगांव (वाडी), लातूर 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


०८ Av AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


